“नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय 
कामकाजासाठी पायाभूत सोयी सुविधा 
निर्माण करणे” या योजनेस मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- धोरण-२०२२/प्र.क्र.१८९/नवि-१६ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 


राज्यात वेगाने विस्तारीत होत असलेल्या नागरी भागाचे योग्य नियोजन व विकासाचे कामकाज 
पाहणाऱ्या नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या इमारती, प्रशिक्षण संस्था, 
निवासी संकुल इत्यादी शासकीय इमारतींची मोठी बांधकामे तसेच लहान बांधकामे हाती घेण्याकरिता नगर 
विकास विभागाकडे कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. सबब, “नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय 
कामकाजासाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे” ही नवीन योजना मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. नगर विकास विभागांतर्गत नगर विकास संकुल इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यासाठी “नगर विकास 
विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे” या नवीन योजनेस या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेसाठी नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करुन घेऊन नगर विकास संकुल इमारतीसाठी 
सिडकोकडून प्राप्त होणाऱ्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


. नगर विकास संकुलामध्ये नगर विकास विभागाच्या (नगर रचना विभागासह) सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांच्या 
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र तसेच, प्रशिक्षणार्थी व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 
लोकप्रतिनिधींसाठी निवास व्यवस्था उभारण्यात येईल. 


AN 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०११११५९१२७४२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2022.10.11 12:01:31 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्य मंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्य मंत्री, यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२२/प्र.क्र.१८९/नवि-१६ 


2s 
8. 
षु. 


मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 

. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपाध्यक्ष,सिडको,मुंबई 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका. 

. संचालक, नगर रचना आणि मुल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे. 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत. 

१५. 


निवड नस्ती, नवि-१६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


